प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेंतर्गत सन 
२०१८-१९ मध्ये जळगाव जिल्ह्यातील विकास 
कामांना प्रशासकीय मान्यता देऊन निधी वितरीत 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : बैठक २०१८/१२/प्र.क्र.११५३/जळगाव/पर्यटन 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : १८ फेब्रुवारी, २०१९. 


संदर्भ: शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, 
दि.२५/१/२०१९. 


शासन निर्णय : 


पर्यटनस्थळांच्या ठिकाणी पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी प्रादेशिक पर्यटन विकास 
योजनेंतर्गत जळगाव जिल्ह्यातील खालील कामांसाठी रु. ४२०२.३१ लक्ष एवढ्या रकमेस शासन 
याद्वारे प्रशासकीय मान्यता देत असून त्या कामांसाठी २०१८-२०१९ या वर्षासाठी रु.४७५.०० लक्ष 
एवढा निधी जिल्हाधिकारी, जळगाव यांना वितरीत करण्यास शासन याद्वारे मान्यता देत आहे. 


(रु.लक्षात) 
अ.क्र कामाचे नाव अंदाजित वितरीत । 
ययात कार्यान्वयीन यंत्रणा 
रक्‍कम | करावयाचा निधी 
(१) | वरणगाव शहरातील नागेश्वर महादेव 
मंदिर परिसराचा विकास 
करणेबाबत. ता. भुसावळ 
"ब! | सभामंडप ९० ३५.०० कार्यकारी staan, 
२ | शौचालय ब्लॉक १२ सा.बा. वि (उत्तर), 
३ । बी. टी. अँप्रोच रोड ७५.०० जळगाव 
४ | अंतर्गत कांक्रीट रस्ता ७.१२ 
५ । पेव्हींग ब्लॉक १०.८७ 
६ | संरक्षण भिंत ९ 
७ | बागकाम | 90) ० 
८ | विद्युत सर्वेक्षण २ 
९ | ग्राउंड डेव्हलपमेंट २ 
| ao | o | बोअर वेल आणि पंप हाऊस षु 
aa] कंपाऊड वॉल ८.३ 
१२ | गटर २.५ 
१३ | Sd SA 3 
१४ | आकस्मिकता 8 % ९.४७ 
१५ ।विमा१% २.३६ 
१६ । जी.एस.टी १२% २८.४१ 
एकूण | 9.03 | ३५.०० 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक २०१८/१२/प्र.क्र.११५३/जळगाव/पर्यटन 


(२) | चैतन्य बापू आश्रम पाल येथील 


विकास कामे 
| 9 | पुलाचे बांधकाम करणे ८७.७५ १५.०० कार्यकारी अभियंता, 
२ | सभागृह बांधकाम २४.५३ सा.बां.वि. (उत्तर) 
३ | आकरिमकता ४.००% ४.४९ जळगाव 
४ | जी.एस.टी १२% १३.४७ 


एकूण | १३०.२४ १५.०० 


(३) | धरणगाव शहर येथील 
पुरातनकाळलीन बालाजी मंदिर 


परिसराचा पर्यटन विकास 
शिव बहुउद्देशिय सभागृह (तळमजला) १३९.२६ ३५.०० अधिक्षक अभियंता, 
२ | पाणीपुरवठा व स्वच्छता व्यवस्था ८ % २१.४७ सा.बां.विभाग, जळगाव 
३ | अंतर्गत विद्युतीकरण चार्जस ११% २९.५२ 
४ ।अंतर्गतरस्ता/ जोड रोड / गेट ५३.०५ 
५ |विमा१% ३.७२ 
६ | जी.एस.टी १८% ४४.४६ 


एकूण २९१.४८ ३५.०० 


(४ | निम ता. अमळनेर येथे कपिलेश्वर 
शिव मंदिराजवळील विकास कामे 


ae कपिलेश्वर मंदिराजवळी भक्‍त निवास | 940.83 
इमारत (तळमजल्यासह तीन मजले) 


Deduct रॉयल्टी ०.८६ २०.०० कार्यकारी अभियंता, 
जी.एस.टी १८% २६.९५ सार्वजनिक बाधकाम 
विमा ४% १.४९ विभाग, अमळनेर 
५ | आकरस्मिकता १.०० % ५.९९ 
६ | विद्युतीकरण ११.९ 
संगणक चार्जस २% २.९९ 
८ | रॉोयल्टी ०.८६ 
एकूण | २०१.६७ २०.०० 


(५ | भुसावळ शहरातील तापीनदी 
काठावरील स्मशानभुमीचे व तापी 
नदीवरील घाटाचे बांधकाम व 
सुशोभिकरण करणे, ता. भुसावळ, 


जि. जळगाव 
F | Smashanbhumi, sabha Mandap 93.64 34.00 कार्यकारी अभियंता, 
& pagoda सार्वजनिक बाधकाम 


(उत्तरोविभाग, जळगाव 


एकूण | ७३.४५ ३५.०० 


पृष्ठ ९ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक २०१८/१२/प्र.क्र.११५३/जळगाव/पर्यटन 


(६) 


पिंपळगाव (हरे) ता. पाचोरा जि. 
जळगाव येथीळ समर्थ गोंविद 
महाराज पुरातन मंदिर परिसर 


ba अंतर्गत कॉक्रीट रस्ता, गटार, पेव्हर | २५.०० 
ब्लॉक कार्यकारी अभियंता, 
> | सभामंडप २९.४५ ४०.०० सा.बां.विभाग, अमळनेर, 
3. | भक्तनिवास 400,00 जि.जळगाव 
४ | प्रसाधनगृह 20.198 
५ | कंपाऊड वॉल १५.४७ 
६ | रिटेनिंगवाल १२.७४ 
७ | पाईप काजवे ४८.०० 
बोरवेल, विहीर व वाटर टॅंक ५.०० 
Dismantling existing structure 3.00 
| 90 | o । सौर fed ५.०० 
| आकरस्मिकता, रायल्टी आणि । १०.५७ 
टेस्टींग चार्जेस ४% 
१२ | पाणी पुरवठा व्यवस्था १०% १७.०२ 
१३ | विद्युतीकरण ११% २९.०८ 
१४ ।विमा१% २.६४ 
१५ | जी.एस.टी. १२% ३१.७३ 
एकूण | ३५५.४९ ४०.०० 
(७ । जामनेर तालुक्यातील गारखेडा 
येथील पुरातन श्रीराम मंदिर 
परिसराचा विकास करणेबाबत 
सभामंडप १३४.०६ ३०.०० कार्यकारी 
२ | इमारत व रस्त्याच्या बाजूने गटार अभियंता,सा.बां.विभाग, 
बांधकाम ८६.४८ जळगाव 
3 | पेव्हर ब्लॉक 
४ | कॉक्रोट रस्ता 
५ | रिटेनिंगवाल 
६ ।रनिंगट्रक 
७ | जमिन सपाटीकरण आणि बागबगीचा 
कंपाऊड वॉल 
जी.एस.टी. १२% २६.४६ 
१० | आकरस्मिकता ४% ८.८२ 
चि भाववाढ १% २२.०५ 
एकूण | २७७.८७ ३०.०० 


पृष्ठ ९ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक २०१८/१२/प्र.क्र.११५३/जळगाव/पर्यटन 


माहेजी ता. पाचोरा जि. जळगाव 


ठु 


येथील माहेजी माता पुरातन मंदिर 


परिसराचा विकास 
हि अंतर्गत रस्ते आणि पेव्हर ब्लॉक ५६.६७ 
२ | सभामंडप १५८.९२ 
३ | प्रसाधनगृह १४.७८ 
४ | वॉटर टॅक ९.५० 
4 | Dismantling existing Structure ५.०० ३५.०० कार्यकारी अभियंता, 
नि सोलर oy (एकूण) ५.०० सा.बां.विभाग, जळगाव 
७ | आकरस्मिकता, रायल्टीआणि टेस्टिंग | ९.९९ 
चार्जेस ४% 
पाणीपुरवठा व्यवस्था ८ % १३.८९ 
विद्युतीकरण चार्जस ११% १९.१० 
| 9° | विमा 9 % २.४९ 
| अक, | जी.एस.टी. १२ % २९.९८ 
एकूण | ३२५.३२ ३५.०० 
(९) । जामनेर, जि. जळगाव येथील ४९५.०० ५०.०० मुख्याधिकारी, जामनेर 
सोनबर्डी टेकडीवर आयव्हरी अँण्ड नगर परिषद, 
सायकल ट्रॅक तयार करणे जि.जळगाव 
एकूण ४९५.०० ५०.०० 
(१०) | जामनेर, जि. जळगाव येथील ४९८.०० ५०.०० मुख्याधिकारी, जामनेर 
सोनबर्डी टेकडीवर श्रब प्लॉन्टेशन नगर परिषद, 
विषयक कामे करणे जि.जळगाव 
एकूण ४९८.०० ५०.०० 
(११ । जामनेर, जि. जळगाव येथील | ४९७.०० ५०.०० मुख्याधिकारी, जामनेर 
सोनबर्डी टेकडी येथे वृक्ष लागवड, नगर परिषद, 
खेळणी व ओपन जिमचे साहित्य जि.जळगाव 
बसविणे 
एकूण ४९७.०० ५०.०० 
(१२) | कोथळी मुक्ताईनगर येथे अँम्युझमेंट 
पार्कचे बांधकाम करणे (भाग-२), जि. 
जळगाव 
चिं Water Pond १७.३७ 
२ Pathway & paving blocks ६०.०६ 
3 Amusement park equipments | 0.00 | पळ 
ह Plain Masharoom 2.99 
चु spray side १.४८ 
६ pendulum float ride ५५.०३ 


पृष्ठ ९ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक २०१८/१२/प्र.क्र.११५३/जळगाव/पर्यटन 


(9 | Open Boady slide १५.५७ 

८ Family Ride २१.८४ 

९ | Typhoon Tunnel २३.०० अधिक्षक अभियंता, 

| 90 | Lazy River Mechanism १४८.७९ सा.बां.मंडळ, जळगाव 
| 9 | Transportation & Installation १३.०० 

१२ । Electrification charges ३९.४० 


१२ | GST 92 % (on item no 9,2,8,& | १५.५८ 
electric charge) 
१४ | GST १८% (on item no.3) ५८.६९ 
१५ | contingencies ४ % १५.९१ 


१६ | Architectural consultants fees 3 99.83 
% 


एकूण | ४९९.७६ ५०.०० 


(१३) | चाळीसगाव तालुक्यातील विकास 
कामे 
श्व मौजे बहाळ (तक्रषीपांथाा येथील | १००.०० १०.०० कार्यकारी अभियंता, 
विकास कामे सा.बां.वि, जळगाव 
2 | मौजे सायगाव (बगळी देवी) येथील | ८०.०० १०.०० 
विकास कामे 
3 | मोजे श्रीक्षेत्र वडगाव वटेश्वर येथील | ५०.०० ५.०० 
विकास कामे 
४ | मोजे श्रीक्षेत्र बेलदारवाडी ज्ञानेश्वर | ५०.०० ५.०० 
माऊली आश्रम येथे विकास कामे 
एकूण | २८०.०० ३०.०० 
एकूण जळगाव | ४२०२.३१ ४७५.०० 


२. प्रमाणित करण्यात येते की, वित्त विभाग शासन परिपत्रक दिनांक २.४.२०१८ च्या परिच्छेद ७ ते 
१८ मधील प्रत्येक अटीची खालील प्रमाणे पूर्तता करण्यात आली आहे. 


अ.क्र. | परिपत्रकातील विषय विभागाचे अभिप्राय 
परिच्छेत क्र. 
श्‌ ७-अ एखाद्या योजनेस / प्रकल्पास प्रशासकीय विभाग 
प्रशासकीय मान्यता देणे असलेल्या 
अधिकाराअंतर्गत 
प्रशासकीय मान्यता 
देण्यात येत आहे. 
२ ७-ब अर्थसंकल्पिय तरतूद करणे आवश्‍यक अर्थसंकल्पीय तरतूद उपलब्ध 
असते (योजनांतर्गत नियतव्यय आहे. 
उपलब्ध) व अर्थसंकल्पित करणे 


पृष्ठ ९ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक २०१८/१२/प्र.क्र.११५३/जळगाव/पर्यटन 


res 


3 ८ प्रशासकोय विभागांना वित्तीय अधिकार वित्तीय अधिकार नियम 
नियम पुस्तिका भाग-१ वित्त विभाग | पुस्तिका, १९७८ भाग 
शासन निर्णय क्र.विअप्र-१०.०८/ पहिला,उप विभाग एक अ.क्र 
प्र.क्र.9७०/ विनियम, दि.१५/५/२००९ २७ नियम क्र. १४९ नुसार 
अन्वये अधिकार असणे प्रशासकीय विभागांला पुर्ण 

अधिकार आहे. तसेच वित्त 
विभाग, परिपत्रक, दिनांक 
२०.४.२०१६ अन्वये विभागास 
अधिकार प्रदान केलेले 
आहेत. 

४ ९ विविध शासकीय / प्रशासकीय | या कामांना पुर्वी निधी वितरीत 
संस्थांना तसेच अनुदानित संस्थांना | केलेला नाही. 
सहायक अनुदाने मंजूर करण्यापूर्वी 
त्यांचेकडून पूर्वी खर्च केलेल्या 
अनुदानाची अपयोगिता प्रमाणपत्रे प्राप्त 
करुन घेणे 

4 | विभागाद्वारे संक्षिप्त duper निधी | संक्षिप्त duper निधी 
खर्च करण्यात येतो. त्याचे तपशीलवर । काढण्यात येत नाही. 
देयक सादर न केल्यामुळे लेखा आक्षेप 
येतात व अपहार संभवतात. 

६ | ११ | स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनुदाने लागू नाही. 

७ १२ वैयक्तिक लाभर्थीच्या योजनेची देयके लागू नाही. 

१३ शिष्यवृत्ती / शिक्षणशुल्काची प्रतिपूर्ती, लागू नाही. 
वैयक्ति काभार्थी यांच प्रदाने 

९ १४ बांधकाम विषयक प्रस्तावासंदर्भात प्रशासकीय मान्यता या शासन 
प्र.मा./तां.मा. तसेच आवड्यक तेथे | आदेशान्वये देण्यात आली आहे. 
सचिव समितीची मान्यता सचिव समितीचे प्रकरण नाही. 

| १५ दुय्यम कार्यालयांना खरेदी करण्यासाठी खरेदी नसल्याने लागू नाही. 
प्राधिकृत करण्याचा शासन निर्णय निर्गमित 
करण्यापूर्वी अशा खरेदीसाठी रितसर 
प्रशासकीय मान्यतेचे आदेश काढण्यात 
यावेत 

हि १६ साहित्य खरेदीची प्रक्रिया पुर्ण करुन लागू नाही. 
पुरवठादार निश्चित झाल्याशिवाय खरेदीची 
देयके कोषागारातून आहरित करण्यात 
येऊ नये. 

१२ १७ विविध करणांमुळे अवचित राहिलेला निधी लागू नाही. 
विभागांची त्यांच्या अधिनस्त् महामंडळाकडे 
हस्तांतरीत करुन तांत्रिकदृष्टया खर्च 
झाल्याचे दाखविले जाते. 

१३ १८ विभागांमाफत करण्यात येणारे लागू नाही. 
संगणकीकरण संदर्भातील खर्च 
शासनाचे दरपत्रकानुसार/निविदाद्वारे 
करण्यात यावा. 


पृष्ठ ९ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक २०१८/१२/प्र.क्र.११५३/जळगाव/पर्यटन 


३. तसेच वित्त विभाग, परिपत्रक क्रमांक- अर्थसं-२०१८/प्र.क्र. ६९/अर्थ-३, दिनांक २.४.२०१८ च्या 
परिशिष्टामधील तपासणी सूचीतील अटी व शा्तींची पूर्तता करण्यात आली आहे. 


अटीव शर्ती :- 


१) वितरीत केलेल्या निधीतून खर्च करताना वित्तीय नियमांचे आणि विविध नियमांतर्गत 
नेमून दिलेल्या कार्यपध्दतीचे पालन करण्यात यावे. 


२) कोणत्याही परिस्थितीत मंजूर अनुदानापेक्षा जास्त खर्च होणार नाही याची दक्षता 
घेण्यात यावी. मंजूर अनुदानापेक्षा जादा खर्च झाल्यास त्याची जबाबदारी 
जिल्हाधिकारी, जळगाव यांची राहील व जादा खर्चा प्रित्यर्थ जादा अनुदान उपलब्ध 
करुन दिले जाणार नाही. 


३) मंजूर तरतुदीतून करावयाचा खर्च ३१ मार्च, २०१९ पर्यंत करण्यात यावा व मंजूर कामे 
तात्काळ पूर्ण करावीत. 


४) पर्यटन विभागाने केलेल्या कामाच्या ठिकाणी पर्यटन विभागाचे माहिती फलक 
लावण्यात यावेत. 


५) ज्या संदर्भात निधी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे त्या प्रत्येक योजनेच्या संदर्भात 
वित्तीय अधिकाराच्या प्रत्यावर्तनानुसार सक्षम प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता घेणे 
आव्यक आहे. 


६) अशा प्रत्येक योजनेबाबत करावयाच्या बांधकामासंदर्भात अथवा खरेदीबाबत किंवा सेवा 
पुरवठा कराराबाबत वित्तीय नियमांप्रमाणे आवश्‍यक ती कार्यपध्दती पाळणे आवश्‍यक 
आहे. या संदर्भात शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक-संकीर्ण- 
१००२/प्र.क्र.१५/कोषा-प्र ५, दि. ६ फेब्रुवारी, २००२ च्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन 
होईल याची खबरदारी संबंधित अंमलबजावणी यंत्रणेने घ्यावी. तसेच शासन निर्णय 
वित्त विभाग क्र.बीजीटी-१०.००/प्र.क्र.५६/२०००/वित्तीय सुधारणा, दिनांक 
१०.९.२००१ मधील उपाययोजनांची अंमलबजावणी तंतोतंतपणे करण्यात यावी. 


७) तांत्रिक मान्यता विहित स्तरावर घेण्यात यावी. 


८) रस्त्यांच्या प्रस्तावित कामांच्या प्रकरणांमध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या 
नियमावलीचे पालन करणे बंधनकारक राहील. 


९) योजनेत्तर स्वरुपाच्या कामासाठी (देखभाल/दुरुस्ती इ) सदरची तरतूद उपयोगात 
आणली जाणार नाही याची दक्षता घ्यावी. 


सदर कामांपैकी जी कामे तीर्थक्षेत्रांया विकासासाठी प्रस्तावित करुन 
देवस्थान/संस्थेच्या जागेवर करण्यात येणार आहेत अशा कामांसंदर्भात सदर 
देवस्थान/संस्थेकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त करुन घेणे बंधनकारक राहील. तसेच 
अशा कामाच्या पूर्णत्वानंतर त्या संदर्भातील देखभाल/दुरुस्ती, संबंधित संस्थेने 
करण्यासंदर्भात जिल्हाधिका-यांनी संबंधित देवस्थान / संस्थेबरोबर करारनामा करणे 
बंधनकारक राहील. अशा प्रकारच्या देखभाल दुरुस्तीकरीता शासनाकडून यापुढे 
कोणत्याही प्रकारचा निधी उपलब्ध करुन दिला जाणार नाही, याची नोंद घेण्यात यावी 
व तशी अट करारात अंतर्भूत करण्यात यावी. तसेच या कामामुळे निर्माण होणाऱ्या सर्व 


Go 


~~ 


पृष्ठ ९ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक २०१८/१२/प्र.क्र.११५३/जळगाव/पर्यटन 


सुविधा तसेच पर्यटन स्थळ सर्व नागरीकांसाठी खुले राहील, salt अट करारात 
समाविष्ट करण्यात यावी. 


११) सदर निधीतून होणाऱ्या खर्चातून करावयाच्या कामांची भौतिक प्रगती तसेच निधीतून 
होणा-या खर्चाची मासिक विवरणपत्रे दर महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत शासनास व 
महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळास न चुकता सादर करावीत. तसेच काम पूर्ण 
झाल्यानंतर पूर्णत्वाचा दाखला आणि निधीबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र न चुकता 
शासनास व महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळास सादर करण्यात यावे. 


१२) सदर काम पूर्ण झाल्यानंतर सदर कामाच्या देखभालाची तसेच इतर अनुषंगिक 
कामांची जबाबदारी सदर आदेशात नमूद कार्यान्वयीन यंत्रणा व संबंधित संस्था यांची 
राहील. 


४. वर नमूद करण्यात आलेला खर्च हा सन २०१८-१९ या वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय 
तरतूदीमधून FIERY "मागणी क्रमांक झेडडी-४, ३४५२-पर्यटन, पर्यटनासाठी पायाभूत 
सुविधा, १०१ पर्यटन केंद्रे (०२) पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना - राज्य योजनांतर्गत योजना, (०२) 
(१८) पर्यटन विकासासाठी विविध ठिकाणांसाठी मूलभूत सुविधांकरीता अनुदाने (३४५२ १९५८) ३१ 
सहायक अनुदान" या लेखा शिर्षाखाली मंजुर तरतुदीमधून भागविण्यात यावा. या प्रकरणी मंजूर 
करण्यात आलेल्या (प्रादेशिक पर्यटन योजनेंतर्गत) सहायक अनुदानाची रक्कम आहरण करुन 
संबंधितांना वितरीत करण्याकरीता सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी/ जिल्हा नियोजन 
अधिकारी, जळगाव यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून व जिल्हाधिकारी, जळगाव यांना 
नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. सदर निर्णयानुसार मंजूर करण्यात 
आलेल्या अनुदानाची रक्‍कम संबंधित जिल्हा कोषागार कार्यालयात देयके सादर करुन 
संबंधितांना रक्कम वितरीत करण्यात यावी. 


५. हा शासन निर्णय, वित्त विभाग परिपत्रक क्र.अर्थस-२०१६/प्र.क्र.८९/अर्थ-३, 
दि.२०/४/२०१६ व दि.८/२/२०१७ तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग- पहिला, 
उप विभाग एक अ.क्र.२७ नियम क्र.१४९ प्रशासकीय विभागांना दिलेल्या अधिकारानुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/१/५/.॥8॥0॥859॥0॥.9०/.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा सकेतांक २०१९०२२२१८३३४६२०२३ असा 
आहे. हा seat डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ]देशानुस रर व नावांने, 


Digitally signed by Ravindra Laxmikant Lakhote 
ment And 


Of Maharashtra, ou=Tourism 
tment, postalCode=400032, 


}dc8c9d9c01f7043448a53f6a9fbes 1 e46d183af 


Ravindra 
2.5.4.20=% 678: 
| bs ह 
LaxMmikant Lakh ote ७५७७७७७७७७ तवाळराळका 
‘Ravindra Laxmikant Lakhote 


39e3f21b3d79d2cf976efa, cn=I 
Date: 2019.02.22 18:35:41 +05'30' 


(र. ल. लखोटे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
१. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई 
२. महालेखापाल, महाराष्ट्र - २, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर 


पृष्ठ ९ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक २०१८/१२/प्र.क्र.११५३/जळगाव/पर्यटन 


३. महालेखापाल, स्थानिक निकाय लेखापरीक्षा व लेखा, मुंबई ।1_1110000000०"र्‍"र्‍०र्‍ला 


४. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ, मुंबई. 

५. जिल्हाधिकारी, जळगाव. 

६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जळगाव. 

७. जिल्हा नियोजन अधिकारी, जळगाव. 

८. नियोजन विभाग (कार्यासन-१४११/१४४४), मंत्रालय, मुंबई. 

९. वित्त विभाग (का.व्यय-१४/अर्थोपाय / अर्थसंकल्प) मंत्रालय, मुंबई. 

१०.अवर सचिव, (अर्थसंकल्प शाखा) पर्यटन व सांस्कृतिक विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
११. निवड नस्ती, कार्यासन-पर्यटन. 


पृष्ठ ९ पैकी ९ 


